उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर 
यांच्या अधिपत्याखालील स्त्री रुग्णालय व नवजात 
अर्भक केंद्र, लातूर येथील ९४ अस्थायी पदे पुढे चालु 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.६०/आरोग्य-४ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते. रुग्णालय आवार, मुंबई-४०० ००१, 
तारीख: २० मार्च, २०१९. 
वाचा 
१) शासन निर्णय, सा.आ.वि., क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.८५/आरोग्य-४, दि.१.११.२०१८. 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र, क्र. संआसे/कक्ष-३/टे- 
१२/लातुरमंडळलातूर/अपदेमुदतवाढ/सन १९-२०/१०९५-९६/१९, दि.२३.०१.२०१९. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९. 


शासन निर्णय 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांच्या अधिपत्याखालील स्त्री रुग्णालय व नवजात 
अर्भक केंद्र, लातूर येथील ९४ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दि.१.११.२०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये दि.१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. या शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांच्या अधिपत्याखालील स्त्री 
रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्र, लातूर येथील यासोबतच्या विवरणपत्र “अ” येथील ९४ अस्थाई पदांना 
खालील अटींच्या अधीन राहून दि.१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 

१) उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे 


मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९ नुसार 
विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय 
समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 

३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्ताचा 
प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.६६०/आरोग्य-४ 


या पदांवरील होणारा खर्च सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष 
“२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१-नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व 
दवाखाने, ११०-७- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, (०६)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील 
अध्यापनेत्तर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ०२२६)”या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२०१२१११०३४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


e 
Digitally signed by Pradip M Balkavd 
harasht Public Health 
Dep 


postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20: }6aab3 1 faca2f1a89698a28c94703436c07cda664 


672d20607766dc59d34: 
be d0fa40788bb5c0d7f76b869fa2e5835af215¢c6 


80eae8f70eaf87 bOcf68d63F, Pradip M Balkavd 
a a V eC Date: 2019.03.20 16:21:53 +05'30' 


(प्र.मो.बलकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, १/२,महाराष्ट्र (लेखा व लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( रूग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 
६. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (लेखा व लेखापरिक्षा ), पुणे. 
७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 
८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, लातूर 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 
१०.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, लातूर 
११.वित्त विभाग (व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई. 
१२.अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-५ /अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती ( आरोग्य- ४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरण पत्र “अ” 
कार्यालयाचे नांव :- वैद्यकिय अधिक्षक स्त्री रुंग्णालय,लातूर 
०१.०३.१९ ते २८.०२.२० या कालावधीसाठी पुढे ठेवण्याचा प्रस्ताव 


अस्थाई पदे दि. 


अ. कृ. | तात्पूरती पदे प्रथमत: पदनाम पदाची संख्या वेतनश्रेणी ज्या शासकिय | ज्या तारखेपासनु पदे पुढे चालु 
ज्या शासन निर्णयाने आदेशान्वये शेवटी | पदे पुढे चालु ठेवण्याबाबतचे 
मंजूर झाले तो शासन पदे पुढे चालु ठेवायचे तो स्पाळीकरण 

निर्णय क्रमांक व दिनांक ठेवण्यात आली तो दिनाक 
न शानिक्र व दि. 


vw 


ee 


स्त्री रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्र,लातुर 


वैद्यकीय अधिक्षक वर्ग-१ 


वैदयकिय अधिकारी (स्त्रीरोग व प्रसुतीतज्ञ ) 
वर्ग-१ 

वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ) वर्ग-१ 
वैद्यकीय अधिकारी (बघिरीकरण) वर्ग-१ 


१५६००-३९१०० 


१५६००-३९१०० 


१५६००-३९ १०० 
१५६००-३९१०० 


मुख्य लेखाशिर्ष/गौण 


शिर्ष २२१० वै.सेवा [लातुर व लातुर 
साआ मागणी क्र.०१ येथील 


नागरी आरोग्य सेवा 


१५६००-३९ १०० 


ay 
q 
3 
4 
4 
जै 
शर 
Ap 
a 
ro 
Ab 
4 
Ss 
4 
q 
4 
4 
4 
श्व 
+ 


वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ) गट अ न्य be विषय चिकित्सा | परीसरातील 
शानिक्र.सा.आ. Seater अधिकारी (स्त्रीरोग व प्रसुतीतज्ञ ) 3 त्या pany संकेतांक कृ. ११०/०६ रुग्णाना 
डीएचसी- ३०१०/ प्र.क़. गट-अ | स्वन: | -२०१८/प्रक्र नाक पंचवार्षिक योजनेंतर्गत रुग्णसेवा 
१८८/आरोग्य-३, द ५/आरोग्य -४ | ०१/०३/२०१९ योजना ,राज्य सुरळीत 
दि.०२.०२.२०११ abr सुं पासुन | योजनांतर्गत योजना देण्यासाठी सदर 
हीत ets ot नोेबर ("ततक पदे पुढे चालु 
ee Bs commen | ववे 
दवाखाने आहेत. 


९ ३००-३४८०० २२१००५०२२६ 


ष्‌ 
R 
८ ९३० ०-३४८०० 


९ ३००-३४८०० 


वी 
० 
रे 


९ ३००-३४८०० 


९ ३००-३४८०० 


- 


_— 


c= 


“iene ग्य व; 


प्रायोगशाळा तंत्रज्ञ २ 
९ ३००-३४८०० 


a तनन पळ 
औषधनिर्माण अधिकारी ५२००-२०२०० 


“ 


A A 
ह |] ष 3 i ढे र व ra 


मुख्य लेखाशिर्ष/गौण 


शिर्ष २२१० वै.सेवा (लातुर व लातुर 
साआ मागणी कृु.०१ येथील 


gs 


n नागरी आरोग्य 
२२ शानिक.सा.आ कार्यालयीन अधिक्षक क्रमांकः अपदे ide eArees| रष्णाता 
ere -२०१८ दिनांक  ।पंचवार्षिक ग्णसेवा 
पाता ta 3 me) a cen tin] रंगवा 
१८८/आरोग्य-३, ।कनिष्ठ लिपीक ८५/आरोग्य -४ | ०१/०३/२०१९ योजना ,राज्य सुरळीत 
र @ कक 5's 2.01.“ .४00800:509 oh मंत्रालय मुंबई पासुन योजनांतर्गत योजना | देण्यासाठी सदर 
सा | Revenant cae र टी (eet ame] ae ae सव 
am? क्षेत्रातील nam 
अध्यापनेत्तर 
र नतम हर e| TS 
र coor |. आहेत. 


२२१००२२६ 


र 
कक्षसेवक 


एकुण 


ag] 


aw 
A 


Au aw 
au ° 


| 


